महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (शिक्षण सक्षमीकरण 
शाखा) मधीलळ अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक 
बदल्या - 

अधिव्याख्याता व तत्सम पदे 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २ ऑगस्ट, 2023. 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि. शासन आदेठा क्र. बदली ३१२३/प्र.क्र.१०६/प्रशा-२, दिनांक २३.०६.२०२३. 
शा.शि.व क्री.वि. शासन STS क्र. बदली ३१२३/प्र.क्र.१०६/प्रशा-२, दिनांक ३०.०६.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक- 


शासन निर्णय दिनांक २३/०६/२०२३ मध्ये पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 

श्रीमती सुनिता शेषराव राठोड, अनु.क्र.६ यांच्या नांवासमोर स्तंभ क्र. ३ “प्रादेशिक विद्या 
प्राधिकरण, मुबई” ऐवजी “प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई येथे एक पद तात्पुरत्या स्वरुपात एक स्तर 
कनिष्ठ वेतनश्रेणीच्या पदावर पदावनत करुन ” असा वाचण्यात यावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०२१८०४०९५३२१ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by VIJAY NIVRUTTI BHOSALE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने VISAY NIVRUT T1 ५५ ॥ ५ 
BHOSALE sarin कला 
(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२ सर्व शिक्षण संचालक/शिक्षण सहसंचाळक/शिक्षण उपसंचालक/शिक्षणाधिकारी. 
३. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

४. संबंधित अधिकारी (शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०६/प्रशा-२ 


प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. सर्व सहसचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबइ. 
४. निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


